Reg.No.NPCITY/ 236-2018-2020 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६, अंक ३ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १६-२२ , २०२० / पौष २६-माघ २ , 

जानेवारी १६-२२ , २०२० / पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
१-२४ 


पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, १-२ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती २-१३ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १२ . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Mantrayala, Mumbai - 400 032, Dated 6th September, 2019 . 


No. SPP- 0119- UOR 45 - D - XIV.---- 


In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 
( Act No. II of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby appoints Adv. Ujjwal Nikam as “ Special Public 
Prosecutor” for conducting the cases in Sessions Court, Akola which is arising out of C. R. No. 225/2019 registered 
at Civil Line Police Station , Dist. Akola . 


His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment , Conditions of Service and Remuneration) Rules, 1984. 
अ .- एक -१ ( १७४६ ). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२० /पौष २६-माघ २, शके १९ ४१ 


The fees and other charges ofAdv. Ujjwal Nikam , Special Public Prosecutor, shall be paid by Home Depart 
ment as per the proposal approved by this department. 
The Government reserves the right to revoke/modify/annu the order without assigning any reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE, 

Section Officer. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १३. 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


क्रमांक सा.प्र .- जीबी १ - प्र.क्र.१६०१-२०१९. 


शासन निर्णय क्रमांक पी १३, दोन- बी , राजनैतिक सेवा विभाग, दिनांक १६ जानेवारी , १९ ५८ आणि दिनांक ६ ऑगस्ट , १९ ५८ च्या नुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , पीयुष सिंह, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती सन २०२० या वर्षाकरिता संपूर्ण अमरावती 
जिल्ह्यासाठी खालील अनुसूचित नमूद तीन स्थानिक सुट्या जाहीर करीत आहे . 


अनुसूची 
अ.क्र . कोणत्या कारणास्तव 

दिनांक 

दिवस 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ ( नारळी पौर्णिमा ) रक्षाबंधन 

०३-०८-२०२० 

सोमवार 
२ जेष्ठागौरी पूजन 

२६-०८-२०२० 

बुधवार 
३ सर्वपित्री दर्श अमावस्या 

१७-०९ -२०२० 

गुरुवार 
हा आदेश अमरावती जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागू होणार नाही. 


स्थानिक सुट्ट्याचे क्षेत्र 

( ५ ) 
संपूर्ण अमरावती जिल्हा 
संपूर्ण अमरावती जिल्हा 
संपूर्ण अमरावती जिल्हा 


अमरावती : 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१९ . 


पीयुष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती. 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . १४ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
वाचा :- उपअधिक्षक , भूमी अभिलेख, नांदगांव खंडे. यांचे पत्र क्रमांक २७३० - भूमापन - भूसं -मौजा ढेंगाळा-सुधारित स. मो . अहवाल २०१९ , 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक मं.अ.- उपजिभूसं- लसिं कामे- कावि - ०४-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१५-१६, मौजा ढेंगाळा , ता . नांदगांव खंडेश्वर, जि . अमरावती या प्रकरणामध्ये वरील वाचा 
संदर्भीय पत्रान्वये सुधारित संयुक्त मोजणी प्राप्त झालेली आहे . सदर गाव नमुना ७/१२ प्रमाणे गट नं . १ मधील पोट-हिस्सा १ पैकी एकूण तीन 
भूधारकांच्या क्षेत्रात बदल करण्यात आलेला असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. 

सदर प्रकरणात एकूण संपादित क्षेत्र ८.०० हे. आर असून ०.०२ हे. आर यामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे एकूण संपादित क्षेत्र ८.०२ 
हे . आर नमूद करण्यात आलेले आहे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२०/ पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ 


३ 


त्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिध्दीपत्र क्र . अका- प्रअ - भूसं - कावि-९६८-२०१८ , दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ६-१२-२०१८ , रोजी पान क्र . ४ व ५, अ . क्र . १६४२ वर प्रसिध्द 
झाली असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे वाचा अन्वये दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 
या ऐवजी 

असे वाचावे 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक / गट क्र . संपादित क्षेत्र 

अ . क्र . 

भूमापन क्रमांक गट क्र . संपादित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर . 
२ 

२१६ २ 

१ ११ 
१ पैकी 

१५६ 
१६० 

१ पैकी 

१११ 


१ पैकी 


१ पैकी 
१ पैकी 


३ 


wc 


४ 


१ पैकी 


तसेच सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद एकूण क्षेत्रामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


हे . आर 


हे . आर . 


एकूण 


८०० 


एकूण 


८ ०२ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र.अ. -भू.सं.- अ.का.- कावि ०८-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२ , दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२० /पौष २६-माघ २, शके १९ ४१ 


. 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुध्दीपुःरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लघुसिंचन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१९ -२०२० , 
मौजा सामदा, तालुका दर्यापूर, जिल्हा अमरावती. 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित ( क्षेत्र) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


५० 


० ८३ 


२ 


९ ८ 


२०२ 


३ 


९ ६ 


० २० 


४ 


११० 


३ ९ ८ 


५ 


१०७ 


० ४७ 


एकूण 


७५० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सामदा - सौंदडी लघु प्रकल्प , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती 
सामदा- सौंदडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाकरिता. 
लाभधारकांना आर्थिक व पायाभूत सुविधा (यामध्ये आर्थिक रोजगार विषयक , पायाभूत 
सुविधा, सोई व इतर सुविधा 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब , माहिती निरंक . 


. 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१-२०१५ -प्र.क्र . ३- अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसर सामाजिक 
प्रभावनिर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे. 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२०/ पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ 


५ 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे निरंक 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 
टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लघुसिचंन कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २ जानेवारी २०२० . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 

अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १६ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ - अ.का.- भूसं - कावि-८४६-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचीत शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्रमांक भूसं .- अका- कावि -४१५-२०१९ , 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( १) च्या तरतुदी मध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचीत शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यवतमाळ यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१४-२०१५, 
मौजा वडगांव , तालुका बाभूळगांव , जिल्हा यवतमाळ . 
वर्धाबॅरेज ( हादगांव ) उपसा सिंचन योजनेकरिता 
भूसंपादन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित ( क्षेत्र) 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


अ.क्र . 


( १ ) 


आर 


१ 


५ 


१४४ 


२ 


४ 


० ९ ६ 


३ 


३ 


०६३ 


अ.- एक-२ ( १७४६) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२० /पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


४ 


२ 


१०० 


५ 


९ ४ 


०६८ 


६ 


१ १२ 


९ ३ 
८८ 


७ 


१६१ 


८ 


८४ 


० ३१ 


९ 


८३ 


० २५ 


एकूण 


८०० 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

वर्धा बॅरेज ( हादगांव ) उपसा सिंचन योजना 
वर्धा बॅरेज ( हादगांव ) उपसा सिंचन योजनेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता 

या प्रकल्पाद्वारे नजिकचे शेतजमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषि उत्पन्नात 
भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल. 


समाजालामिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची -तीन 
पुनर्वसन क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


टीप 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यवतमाळ यांचेकार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १७. 

उपविभागीय अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ- भूसंपादन - कावि -०३-२०२०. 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ -प्र.क्र .७७- अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२०/ पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ 


७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते, ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


- 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेपूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश 
क्रमांक जिका- भूसंपादन- अका- जाक्र .- कावि- १८४-२०१९ , दिनांक २९ जानेवारी २०१९ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार 
पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोला यांना पदनिर्देशित केले आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु-४७- खांबोरा- ४-२०१८-१९ . 

मौजे खांबोरा, जिल्हा अकोला 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

शेरा 
( १) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


१ 


५४ 


० १६ 


वितरण कुंडाचे कामाकरिता. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२० /पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


पूर्णाबॅरेज भाग-२ नेर -धामणा, तालुका व जिल्हा अकोला 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


पूर्णा बॅरेज भाग-२ नेर-धामणा प्रकल्प जलवितरण कुंडाचे कामाकरिता भूसंपादन प्रस्ताव. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


मौजे खांबोरा येथील नागरिकांना पिण्याचेपाणी साठवून ठेवण्यासाठी वितरण कुंड उपलब्ध 
असेल यामुळे गावातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची सोय होऊ शकेल. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


मौजे खांबोरा या गावाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


.. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणानेदिलेला) : ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : बाधित व्यक्तींचेविस्थापन होत नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती 

केली नाही. 


: 


निरंक 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अकोला, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर, 
अकोला येथे निरिक्षण करता येईल . 


डॉ . निलेश अपार , 


अकोला : 


उपविभागीय अधिकारी तथा 


दिनांक ४ जानेवारी २०२० . 


सक्षम प्राधिकारी , भूसंपादन , अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२०/पौष २६-माघ २, शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची- चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १८ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

अधिसूचना -३ 


( ४ ) 
हे . आर 


२७७ 


४ ७३ 


२६७ 


३०७ 


३५३ 


०६८ 


क्रमांक ४५३५- तां - ३- अधि - ३- धारिका क्र . ११-२०१९. 


३५३ 


० ६८ 


३५३ 


०६८ 


२६५ 


२०२ 


एकूण 


१७ २ ९ 


२८७ 


१६० 


२८८ 


१ ११ 


२८३ 


१५३ 


२ ९ १ 


१४८ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ च्या कलम ५, ६ , ७ अन्वये जलशास्त्रीय तत्वावर 
आधारून प्रशासनिक सोयीने करण्याचे ठरले असल्यामुळे मी , अभिमन्यु 
शिवाजीराव वनमाने , कार्यकारी अभियंता , यवतमाळ पाटबंधारे विभाग , 
यवतमाळ या अधिसूचनेद्वारे खाली नमूद केलेल्या पाणी वापर संस्थाची 
कार्यक्षेत्र निश्चित करीत आहे की त्या पाणी वापर संस्थाचे अद्यावत व 
प्रमाणित नकाशे आणि भूधारक / भोगवटधारकांच्या याद्या संबंधीत 
ग्रामपंचायत , पाटबंधारे शाखा , उपविभाग, विभाग यांचे कार्यालये तसेच 
अनेक महत्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर लावण्यात याव्यात ; 

त्याअर्थी आता, मी , अभिमन्यु शिवाजीराव वनमाने, कार्यकारी अभियंता , 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग , यवतमाळ याद्वारे घोषित करतो की , समुचित 
प्राधिकरण व्यक्तिगत जमीनधारकाला किंवा भोगवटधारकाला पाणीपुरवठा 
करणार नाही आणि सिंचन पद्धतीने शेतक -यांकडून व्यवस्थापन याखाली 
येणा- या जमीनीच्या सर्व धारकावर व भोगवटदारावर पाणी वापर संस्थेतर्फे 
पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल ; 

या अधिसूचनेमुळे बाधीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तिस ही अधिसूचना 
शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक 
अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ यांचेकडे अपील करता 
येईल . 


एकूण 


५७२ 


२५४ 


२६७ 


२५७ 


१६२ 


३०३/१ 


१ ११ 


२५२/१ 


१६७ 


२५२/२ 


१८३ 


१५५ 


२५५ 
२ ९ ० / २ 


१८४ 


२५६ 


१६२ 


२६२ 


१७० 


२८२ 


१५७ 


अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव -वाघाडी मध्यम प्रकल्प , 

ता . घाटंजी, जि . यवतमाळ . 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता - प्रस्तावित पाणी वापर संस्था , 

मुरली, जि . यवतमाळ . 
मुख्य कालवा / 

विमोचक क्रमांक गावनिहाय पाणी वापर 
वितरीका 

संस्थेचे क्षेत्र 


२८१ 


११६ 


२६४/१ 


२६३ 


२६१ 


१६२ 


२८० 


१५३ 


२६३ 


१३१ 


सर्वे न . 


२८५ 


१ ७२ 


शेती लायक 

क्षेत्र 


२८६ 


० ८० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२८ ९ / १ 


१६४ 


हे . आर 


२ ९ ७ 


१२१ 


आकपुरी 


वाघाडी मध्यम 


१८० 


एकूण 


३० ८० 


प्रकल्प , 


१२१ 


वितरीका क्र .२ 

२७६ 
डि.ओ. १८ , डि.ओ.१ ९ , २७६ 
अतिरिक्त डि.ओ.५ २७ ९ 
शिर्ष विभाग 

२७ ९ 


मुख्य कालवा 


१२१ 


शिर्ष भागाचे एकूण वहितीलायक क्षेत्र . . ५३ ८१ 


१२१ 


अ .-एक -३ ( १७४६) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२०/पौष २६-माघ २, शके १९ ४१ 


अनुसूची- चालू 


अनुसूची- चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 
हे . आर 
११९ 


०६१ 


४२६ 


१३२ 


४२७ 


११९ 


वितरीका क्र .२ 

४०१ 
अतिरिक्त डि.ओ.६, ४०० 
मुरली मायनर, उजवा १ , ३ ९९ 
टेपररी डि.ओ.२० 


९ ३ 


४२८ 


२४६ 


४२५/१ 


१२१ 


मध्य विभाग 


१२१ 


एकूण 


२ ८६ 


१ ७० 


४२५/ १ / अ 
४२५ / २/ अ 
४२५/३ 
४२५/४ 


२०० 


१०३ 


४२५/४ 


१०३ 


एकूण 


२६६४ 


आकपुरी 
२५ ९ / २ 

१५० 
२६०/१ 

१३६ 
२६०/२ 

१३६ 
२६०/३ 

१३६ 
२६०/४ 

१३६ 
२६०/५ 

१ ९ २ 
३८८ 

१२६ 
२५ ९ / १ १४९ 
२५ ९ / २ १४० 


४११ 


० ८१ 


४१० 


१६० 


एकूण 


२४१ 


. 


एकूण 


१३०१ 


मध्य भागाचे 

एकूण वहीतीलायक क्षेत्र 


५२ ७८ 


मुरली 


२४०/२ 


२२० 


१६३ 


२४०/२ 


० ४५ 


४०३/१ 
४०३/२ 
४०३/३ 


वितरीका क्र .२, 
डी . ओ . १८ , 
डी . ओ . ५ , 
डी . ओ .६, 


१६३ 


२४०/१ 


१२१ 


१६३ 


२४२ 


१४१ 


पुच्छ विभाग 


२४१ 


२०० 


एकूण 


४८९ 


२३५/१ पै 


२०६ 


२०० 


२०२ 


आकपुरी 
२५ ९ / ४ 

१४ ९ 
२५ ९ / ३ १४८ 


२३५/१ 
२३५/१ 
२३५/२ 
२३५/१ 


२०२ 


२०२ 


४३४ 


१४० 


एकूण 


२ ९ ७ 


४३४ 


१२३ 


४३३ 


२४३ 


मुरली 


४३२ 


२४३ 


४२३ 


१८६ 


४३६ 


१४९ 


४२४ 


० ९ ७ 


४३७ 


१७९ 


४२९ 


१ ९ ५ 


४३७ 


१७९ 


४३० 


२०० 


४३५ 


१४२ 


४३१ 


१६२ 


४३५ 


१४१ 


४१२ 


१६० 


४१३ 


२०० 


एकूण 


३२७८ 


४१४ 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२०/ पौष २६-माघ २ , शके १ ९ ४१ 


99 


अनुसूची- चालू 
( २ ) 


भागनिहाय गोषवारा 
भाग 

वहिती 


( १ ) 


अ . क्र . 


( ३) ( ४ ) 

हे . आर 
आकपुरी 


लायक क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


२४५ 


१२१ 


२४५ 


१७३ 


१ 


शिर्ष 


५३ ८१ 


२४६/२ 


२१२ 


२ 


मध्य 


५२ ७८ 


२४६/१ ब 


२०० 


३ 


पुच्छ 


५८ ६४ 


२४६/१ अ 


१ ९ ० 


२४४ 


२२६ 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


१६५ २३ 


एकूण 


११ २२ 


यवतमाळ : 


मुरली 


दिनांक ३० डिसेंबर २०१९ . 


अभिमन्यु शिवाजीराव वनमाने , 

कार्यकारी अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे विभाग , 


४०२ 


१०० 


४०२ 


२४४ 


यवतमाळ . 


एकूण 


३४४ 


भाग १ ( अ.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 


BY EXECUTIVE ENGINEER 


आकपुरी 

३०८ 


५०३ 


MMISFACT, 2005. 


५०३ 


१२१ 


Notification-III 


५०३ 


१८१ 


No.4535 - T3- Noti .- 3 - DH- 11-2019. 


२३ ९ 


३०२ 


२४३ 


२०८ 


एकूण 


११ २० 


पुच्छ भागाचे एकूण वहीतीलायक क्षेत्र 


५८ ६४ 


Whereas, it has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water Users Association (WUA s ) on 
hydraulic basis and as per administrative convenience 
under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 
2005. I, Abhimanyu Shivajirao Vanmane, Executive 
Engineer, Yavatmal Irrigation Division , Yavatmalhereby , 
delineate Area of Operation of following WUA s and 
occupiers of said WUA s and direct that the certified copy 
of the updated map and the list of land holders and occu 
piers of said WUA s shall be displayed on the notice board 
of the office of concerned Gram Panchayat, Tahsil 
Office , Irrigation Section , Sub - Division and Division and 
at other prominent public places ; 


प्रस्तावित पाणी वापर संस्थेचे एकूण वहीतीलायक क्षेत्र 


१६५ २३ 


मौजानिहाय गोषवारा 


अ . क्र . 


मौजा 


वहिती 


लायक क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


९ २२१ 


आकपुरी 
मुरली 


२ 


७३ ०२ 


Now, therefore I, Abhimanyu Shivajirao Vanmane , 
Executive Engineer , YavatmalIrrigation Division , Yavatmal 
also hereby declare that no water shall be supplied by 
the Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply of water 
through Water User Association shall be binding 
on all the holders and occupiers of the land under 
Management of Irrigation System by Farmers . 


पाणी वापर संस्थेचे 

एकूण 

क्षेत्र 


.१६५ २३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी १६-२२ , २०२०/पौष २६-माघ २, शके १९ ४१ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


Any person affected by this notification or part there 
of,may within 30 days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , file an appeal before 
Superintending Engineer, Yavatmal Irrigation Circle , 
Yavatmal. 


263 
285 
286 
289/1 
297 


H.A. 
131 
172 
080 
164 
1 21 


SCHEDULE 


Total .. 


30 80 


Name of the Irrigation Project :-WaghadiMedium 

Project, Ta . Ghatanji, Distt. Yavatmal. 
Name and address of proposed Existing 
of the WUAS :-Proposed Water User Association on 

Murli , District Yavatmal. 
Distributory / Offtake 

Villagewise Water 
Branch Canal/ Number s 

User s 
Main Canal 

Assotiation s Area 


TotalC.C.A. of Head Reach .. 53 81 


Survey No./ 
GutNo. 

( 3) 


Area 
C.C.A. 

(4 ) 
HA 


(1 ) 


(2 ) 


Murli 
Distributory 401 

061 
No. 2 , 

400 

1 32 
D. O. 6 , 

399 

093 
MurliMinor, 
R - 1, temporary Total .. 286 
D. O. 20 

Akapuri 
Middle Reach 259/2 

150 
260/1 

136 
260/2 

136 
260/3 

136 
260/4 

136 
260/5 

1 92 
388 

1 26 
259/1 

149 
259/2 

1.40 


Main Canal 
ofWaghadi 
Medium 
Project 


Akapuri 
276 
276 
279 
279 
277 
267 
353 
353 
353 
265 


Distributory 
No. 2 , 
D. O. 18 , 
D. O. 19, 
Add . D. 0.5 , 
Head Reach . 


1 80 
1 21 
1 21 
1 21 
4 73 
3 07 
068 
068 
068 
202 


Total .. 


13 01 


Total .. 17 29 


Murli 


403/1 
403/2 
403/3 


163 
163 
163 


287 
288 
283 
291 


160 
1 11 
153 
148 


Total .. 


489 


Total .. 


572 


Akapuri 
259/4 
259/3 


1 49 
148 


Total .. 


297 


Murli 


254 
257 
303/1 
252/1 
252/2 
255 
290/2 
256 
262 
282 
281 
264/1 
261 
280 


267 
162 
1 11 
167 
183 
155 
1 84 
162 
170 
157 
116 
263 
162 
153 


423 
424 
429 
430 
431 
412 
413 
414 
426 


1 86 
097 
1 95 
200 
162 
160 
200 
162 
1 19 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी १६-२२ , २०२०/ पौष २६-माघ २ , शके १९ ४१ 


93 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE - Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 
H.A. 


Murli 
402 
402 


100 
244 


427 
428 
425/1 
425 / 1 / A 
425 / 2 / A 
425/3 
425/4 
425/4 


( 4 ) 
H.A. 
119 
246 
1 21 
121 
1 70 
200 
103 
1 03 


Total 


3 44 


503 
506 
503 
239 
243 


Akapuri 

3 08 
1 21 
1 81 
3 02 
208 


Total ... 


26 64 


411 
410 


081 
1 60 


Total 


11 20 


Total ... 


241 


TotalCCA of Tail Reach 


... 58 64 


Total C.C.A. ofMiddle Reach 


5278 


Total CCA of WUA 


. 165 23 


Distributory 
No. 2 , 
D. O. 18 , 
D. O. 5 , 6 
Tail Reach 


VILLAGE WISE ABSTRACT 
Sr. No. Village 

C.C.A. 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
H.A. 


1 


92 21 


Akapuri 
Murli 


2 


73 02 


Total C. C. A ... 


1 65 23 


240/2 
240/2 
240/1 
242 
241 
235 / 1 / P 
235/1 
235/1 
235/2 
235/1 
434 
434 
433 
432 
436 
437 
437 
435 
435 


2 20 
0 45 
1 21 
141 
200 
206 
200 
202 
202 
202 
1 40 
1 23 
2 43 
243 
1 49 
179 
179 
142 
1.41 


REACH WISE ABSTRACT 
Sr. No. Reach 

C.C.A. 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 
H.A. 


1 


Head 


53 81 


2 


Middle 


5278 


Total 


32 78 


3 


Tail 


58 64 


Total Area of WUA .. 165 23 


Akapuri 
245 

121 
245 

1 73 
246/2 

2 12 
246/1 B 200 
246/1 A 1 90 
244 

2 26 


ABHIMANYU SHIVAJIRAO VANMANE , 

Executive Engineer, 
Yavatmal : 

Yavatmal Irrigation Division , 
Dated the 30th December 2019 . Yavatmal. 


Total 


11 22 


31.- 505-8 ( 908 ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


